उपजिल्हा रुग्णालय परळी, जिल्हा बीड 
येथील इमारतीची दुरुस्ती व नुतनीकरण 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.१५०/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : ०९ जून, २०२३. 

वाचा :- सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आआसे/ कक्ष- ३/टे-६/ 
उपजिरुपरळीदुरुस्तीबांधकाम /४४२३-२४/२२, दि.०२.०५.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

जिल्हा रुग्णालय परळी जिल्हा बीड येथील रुग्णालयाची दुरुस्ती व नुतनीकरण कामाचे रु. 
६,१९,०९,६०६/- इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्धतेबाबतचा 
प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. जिल्हा रुग्णालय परळी, जिल्हा बीड येथील रुग्णालयाची 
दुरुस्ती व नुतनीकरण कामाचे अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
अंबेजोगाई यांनी तयार केले असून मुख्य अभियांता, सा.बां.विभाग, औरंगाबाद व जिल्हा शल्य 
चिकित्सक, बीड यांनी प्रमाणित केळे आहे. सदर रु. ६,१९,०९,६०६/- इतक्या रक्कमेच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यासंदर्भात 
पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
जिल्हा रुग्णालय परळी जिल्हा बीड येथील इमारतीची दुरुस्ती व नुतनीकरण कामाचे रु. 
६,१९,०९,६०६/- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


२. उपरोक्त अंदाजपत्रकाची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटी व शार्तीच्या अधिन राहून देण्यात 
येत आहे 
अटी व शर्ती :- 

१) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तु 

विशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 

काम हाती घ्यावे. 

३) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्ण क्र. इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्यांच्याकडे उपलब्ध 
असलेल्या नियतव्ययामधून करण्यात यावा. 


> 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.१५०/ आरोग्य-४ 


५) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 
६) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 
कामाच्यानिविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 
३. सदर बांधकामांवरील खर्च “मुख्य लेखाशिर्ष - ४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
यावरील भांडवली खर्च,०१ - नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय),११०- रुग्णालये व दवाखाने, (१) 
(अ) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना -इमारती (००) (०१)- मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३ - मोठी 
बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- विअप्र १०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिळला, उपविभाग-पाच मधील 
अनुक्रमांक १, परिच्छेद क्र.१३४ (9) नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 
कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६०५१७३६१७४०१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


A S H O K DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e2 12845 163abd708717bb4bef92b 
M A R OT | 6886b147679a5af5a494e268689ab8d696dd, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5F7ECA 1F400D866EA34324C 


EA1A547AA04F0DA0794A00BEE1 26E867817 
2A15C5, cn=ASHOK MAROTI ATRAM 
Date: 2023.06.09 17:04:06 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

२. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

३. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ पुणे. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा लातूर मंडळ, लातूर. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद 

७. जिल्हा ated चिकित्सक, उस्मानाबाद 

८. महालेखापाल,(लेखा व लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/ नागपूर. 
९. विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


